उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळ 
यांच्या अधिपत्याखालील ट्रामा केअर युनिट, 
जिंतुर, जि.परभणी येथील १२ अस्थाई पदे पुढे 
चालु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०१८/प्र.क्र.१३३/आरोग्य-४ 
१० वा मजला, संकुल इभारत, 
गो.ते.रुग्णालय आवार, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: ४ जून, २०१८. 


वाचा 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः अपदे-२०१७/प्र.क्र.६४/आरोग्य-४, 
दि.१४.०२.२०१८. 

शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०५.०३.२०१८. 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र, क्र.संआसे/कक्ष-३/टे- 
५अ/ट्राकेयुजिंतुर/अपदे/सन१८-१९/३९७३-७४/१८, दि.७.०५.२०१८. 


१ 


— 


2 
3 


— ~~ 


शासन निर्णय 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळ यांच्या अधिनस्त ट्रामा केअर युनिट, जिंतुर, जि.परभणी 
येथील १२ अस्थाई पदांना संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील दि.१४.०२.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये 
दि.०१.०१.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१८ या कालावधीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. 


२. याझासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळ यांच्या अधिनस्त STAT केअर युनिट, 
जिंतुर, जि.परभणी येथील यासोबत जोडलेल्या “विवरणपत्र-अ” मधील १२ अस्थाई पदांना खालील अटींच्या 
अधीन राहून दि.१.०३.२०१८ ते दि.३०.०९.२०१८ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
१) उपरोक्‍त पदांपैकी कोणतेही पद ६ महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाही व ज्या कारणांसाठी पदे 
मंजूर केली आहेत त्या अटी व शर्तीचे पालन करण्यात आले आहे. 
शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०५.०३.२०१८ नुसार 
विहित करण्यात आलेल्या अटी व शर्तीचे कटाक्षाने पालन करण्यात यावे व त्याप्रमाणे कार्यवाही 
करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे कार्यालयाचा पदविषयक सुधारित आकृतिबंध उच्चस्तरीय 
समितीकडून अंतिमत: मान्य करुन घेण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी. 
३) विहीत मुदतीत पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास अस्थायी पदांना त्या पुढील 
कालावधीसाठी मुदतवाढ न मिळाल्यास व त्यामुळे अधिकारी / कर्मचारी यांच्या वेतन व भक्ताचा प्रश्न 
निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांची राहील. 


दध 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०१८/प्र.क्र.१३३/आरोग्य-४ 


सदर पदांवरील होणारा खर्च, मागणी क्रमांक आर-१ मधील मुख्य लेखाशीर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य, ०६-सार्वजनिक आरोग्य, ८००-इतर खर्च, पंचवार्षिक योजनातंर्गत योजना-राज्य 
योजनातंर्गत योजना, (०१)(४५)- ट्रामा केअर युनिटची स्थापना, महाराष्ट्र आपत्कालीन सेवा प्रकल्प (२२१० जी 
२९८) (अनिवार्य खर्च” या लेखाशिर्षाखाली सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरीता मंजुर झालेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.०५.०३.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखांना प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६०११००३५६१७१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


e 
Digitally signed by Pradip M Balkavd 
f Maharasht Public Health 
Departm 


postalCode=400032, ‘Mahi 


hi 
A. }6aab3 1 faca2f1a89698a28c94703436c07cda664 
67: 1607766dc59d345b, 


mbe -d0fa40788bb5c0d7f76b869fa2e5835af215c6 
8 0eae8F7 0eaf87b0cf68d63F, Pradi salkavde 
a a V eC Date: 2018.06.04 15:57:58 +05'30' 


(प्रमो.बलकवडे) 
अवर सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल, १/२,महाराष्ट्र (लेखा व लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
३. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (रूग्णालये-राज्यस्तर ), मुंबई. 
५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( अर्थ व प्रशासन ), पुणे. 
६. सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा ( लेखा व लेखापरिक्षा), पुणे. 
७. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, औरंगाबाद मंडळ, औरंगाबाद. 
८. जिल्हा शल्य चिकित्सक, परभणी. 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी. 
१०. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, परभणी 
११. वित्त विभाग (व्यय-१३, अर्थसंकल्प-१९ ), मंत्रालय, मुंबई. 
१२. अवर सचिव ( सेवा-२/ सेवा-३/ सेवा-५ /अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवडनस्ती ( आरोग्य- ४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


4 


oe | विवरणपत्र - अ 
oe Bar tare gfe: जिंतुर vet उर्पाई 2 BTS २८ फेवृवारी 
> fle > Se Sr जिल्हा सऱ्णालय /ग्रमिण. emery “are घेयकिय 


"ae 


. पदाची हि क पा र AG Gaal Sar शासन a 
संख्या : | 


२०१९ पर्यंत चालु ठेवण्या बाबतचा प्रस्ताव न 
जधिक्षऊ,प्रामिण रुग्णालय जिंतुर 


a aR Saree eee 
क निर्णयाद्वारे पदे पासून पदे 
Teg ठेवण्यात पुढे चाळू 
ard, त्याचा क्रमांक । ठेवावयाची 
| 
£ | AIME-2o १७/प्रक्न | ०१/०३/१८ | 
प: वकर | he hoa fe 
i : अस्थिव्यंग शल्य ०-१९१०० १७.०0 %२०१७ २२१० G २९८ 
| > ae | | चिकित्सक Weos abe ०६४४९०३/१८ | क्रैदेकीय सेवा व अपघातग्रस्त । 
। | सार्थजनिक आरोग्य, hi 
t rs a ne किति = 09 ०२) ग्रा.आ रुग्णांना अत्यादस्थ | 
p Rass Bg Pra | बधिरिकरण तज्ञ ०१/०३/१८ | केंद्राचा कर ताक रुग्णांना तसे. | 
| | .सर्ववाविक/डिएचसी/३०१८/प्रद्र | दजी वाढवणे “| ग्रामिण भागातील | 
i as १८ ८/आरोग्य-६ दि २ , २ : १ शू ह eoseeoceemnameoeeentenqeownnanaemessqeceensssanstessetel tenes sosuesn-temsnstsssent ११० | १५५५५ *९९५५५५५५५५५५५५५१०५५१०५५५५५0०0५०५५५० ०००००००००० ( २ २ १ oG २९८ )जी. र आरोग्य सुविधा | 
तकर os | पशसेवीका | ०१/०३/१८ bib acd देजेसाठी YS चाटु | 
ं ; २०१३ सीआर ठेवणे आवश्यक 
send | SESSA oe २२६ /एऐ/श्दि.४ 4, र 
| भधिपरिचारिका | “४०१४६७ | क 
p———— | a | | | 
| कर । 9 १/०३/१८ | 
ह र * | 
/ | 
2s ik T 


